अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ करिता खाजगी विना 
अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/ 
तांशि-४, दि.३०.०६.२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ओआयसीटीई-मान्यता/२०२३ 
/६९३, दि.०३.०८.२०२३. 


शुध्दीपत्रक : 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.३०.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या Annexure - B 
मधील अनु.क्र.9८ समोरील रकाना क्र.१२ खालील अभ्यासक्रमाचे नाव अनुक्रमे “Information 
Technology and Engineering” ऐवजी “Information Technology” तसेच अनु.क्र.३१८ 
समोरील रकाना क्र.१२ खालील अभ्यासक्रमाचे नाव “Electronics Engineering (Self- 


Financed)” ऐवजी “Electronics and Telecommunication Engineering” असे वाचण्यात 
यावे. 


२. हे शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या ७१११/.शीक्षीवा99[8.9०. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०४१८५०३४०७०८ 
असा आहे. हे Banas डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
DN IN, (GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
N ITI N JYOTI N AT H AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bbb712ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff 
3f6805f105ac91db1e0, pi |Code=400032, st=Mah hi 
seriaINumber=21524D9E84E57776BA 1EE448660F3699BDD089 
G H | RAT KA R 17801A19974A72D568F57F5401 NITIN JYOTINATH 
JRATI 
Date: 2023.08.07 16:43:11 +05'30' 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित विद्यापीठ (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


AN 


oe 


पृष्ठ २ पैकी २ 


